को.प.बंधारा शिसवद ता. अकोले, 
जि. अहमदनगर योजनेच्या अंदाजपत्रकास 
विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय 

मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३७८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ जून, २०२३ 

वाचा:- 

१. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र.जा.क्र. 

गोमपाविम/सिंचन-१/धा-२६८ / २०२२/८३८८ दि. २३/०९/२०२२. 

२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 

३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 

४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/सिंव्य (कामे),दि 9/2/2098. 

५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ RI (कामे),दि.१६/९/२०२१. 

६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ Ret (कामे),दि १/१/२०१५. 

७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५११६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


अकोले तालुक्यातील आदिवासी भागातील को.प.बंधारा शिसवद हा मुळा नदीवरील अनुक्रमे सर्वात 
पहिला क्रमांकाचा को.प.बंधारा आहे.बंधा-याचे बांधकाम सन १९९७ मध्ये दगडी बांधकामात पुर्ण करण्यात 
आलेले आहे.को.प.बंधा-याच्या एकूण गाळयांची संख्या ३५ आहे व ३४ स्तंभ असून बंधा-याची लांबी ११२ मीटर व 
नदी तळापासुनची उंची ७.६० मीटर आहे. बंधा-याची साठवण क्षमता १७.०८ द.ल.घ.फू. असून सिंचन क्षेत्र १८८ 
हेक्‍टर इतके आहे. 


दरवर्षी पावसाळयात मुळा नदीला मोठया प्रमाणात पूर येत असतो.त्यामुळे को.प.बंधा-यांचे स्तंभाचे 
मोठया प्रमाणात नुकसान झालेले आहे.तसेच पायातील बांधकामातून देखील पाणी गळती होत असते.त्यामुळे 
सदर को.प.बंधा-याचे तातडीने विशेष दुरूस्ती होणे आवश्‍यक आहे व याबाबत लाभधारकांकडून देखील मागणी 
होत आहे. 


शिसवद को.प.बंधा-यांची दुरूस्ती झाल्याने बंधा-याचे बांधकाम मजबुत होवून बंधा-याच्या वयोमानात 
वाढ होण्यास व को.प.बंधा-यामधून होणारी पाणी गळती बंद होवून शासनाच्या महसूलात वाढ होण्यास मदत 
होणार आहे.या पार्श्वभूमीवर को.प.बंधारा शिसवद ता.अकोले,जि.अहमदनगर योजनेच्या विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.त्याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय:- 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत को.प.बंधारा शिसवद 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर योजनेच्या विशेष दुरूस्ती कामाच्या रू ७७,०४,०६६ /-(रू. सत्याहत्तर लक्ष चार 
हजार सहासष्ट फक्त) एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खाळील अटींच्या अधीन राहून सोबतच्या प्रपत्रानुसार 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया, कामाचे नियोजन व पूर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च 
करणे इ. बाबींसाठी प्रचलित शासन निर्णय / परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३७८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण 
वापर करुन बचत साधावी. 
3) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. 
४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन 
लाभक्षेत्र हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लघु पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा 
कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (००)(१८) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (उर्वरीत महाराष्ट्र) (कार्यक्रम) (४७०२ ७४८१) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या लेखाशिर्षा 
खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता fea (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
क्र. ०९ सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२३०६२१११५८१९९४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
NAMITA Maharashtra, O= GOVERNMENT OF 
GA U RAV BAS E R ala OU = WATER RESOURCES, 


Date: 2023.06.21 11:59:08 +05'30' 


(न. गौ. बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत : सहपत्र 


प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
) 
) 


AD 


०9८ 
fc Se os SS GS aS 


दु 


८00) 


४] 


(३ 


१४) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
१५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३७८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


१६) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१७ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 

१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक, 

२० कार्यकारी अभियंता, अहमदनगर पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर 

२१ सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३७८/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.३७८/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. 22/08/2023 चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
1 C - Works (Excluding Royalty) 6173107 
2 Royalty 172875 
3 १ % Insurance 61731 
4 १८% GST 1111159 
5 3 % Contingencies 185194 
Total Rs. 77,04,066 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N A M | TA G A U RAV DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, S = 

Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
BAS E R DEPARTMENT 


Date: 2023.06.21 11:59:24 +05'30" 


(न. गो. बसेर ) 
शासनाच्या उपसचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


